वंदे मातरम सभागृह, औरंगाबाद या वास्तुचे 
व्यवस्थापन, उपयोजन, देखभाल इत्यादी 
बाबत शासनास शिफारस करण्यासाठी 
समिती गठीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : समिती-२०२२/प्र.क्र.२६/२२/मशि-३, 
मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ मार्च, २०२२ 


प्रस्तावना : 


हैद्राबाद मुक्तीसंग्राम लढयात सहभागी झालेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या स्मरणार्थ बांधण्यात येत 
असलेल्या वंदे मातरम सभागृह, औरंगाबाद या वास्तुचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात असून बांधकाम पुर्णत्वास 
आल्यानंतर सदर वास्तुचा वापर सुयोग्य प्रकारे होण्यासाठी त्याचे योग्य पध्दतीने व्यवस्थापन, उपयोजन व 
देखभाल करण्यासाठी सर्व अनुषंगिक मुद्यांचा अभ्यास करुन शासनास शिफारस करण्यासाठी विभागीय 
आयुक्त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे शासनास शिफारस करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र. | समिती सदस्यांचे नांव पदनाम 
y= | विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. अध्यक्ष 
२. | जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद. सदस्य 
३. | आयुक्त, औरंगाबाद महानगरपालिका, औरंगाबाद. सदस्य 
४. | मुख्य प्रशासक (न.श.), सिडको, औरंगाबाद. सदस्य 
५. | सह संचालक, उच्च शिक्षण, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. | सदस्य सचिव 


२. वरीलप्रमाणे गठीत समितीने वंदेमातरम सभागृह, औरंगाबाद या वास्तुचे योग्य पध्दतीने व्यवस्थापन, 
उपयोजन, देखभाल करण्यासाठी सर्व अनुषंगिक मुद्यांचा तसेच या अनुषंगाने भविष्यात शासनावर कोणताही 
आर्थिक भार येणार नाही याचा अभ्यास करुन १ महिन्याच्या कालावधीत शासनास अहवाल सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती-२०२२/प्र.क्र.२६/२२/मशि-३, 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०३०२१५४४४१५३०८ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
DATTATRAYA पयाणय 


07056503830९203904939९017७९9427709380९3त4१गी ठी 


920043९903909840773780624050609694९3९8086386८ 


RAMBHAU KAHAR जक काका 


2 15:46:28 +05'30' 


(द.रा. कहार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१) विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 

२) जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद. 

३) आयुक्त, औरंगाबाद महानगरपालिका, औरंगाबाद. 

४) मुख्य प्रशासक (न.श.), सिडको, औरंगाबाद 

५) सहसंचालक, उच्च शिक्षण, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 
प्रत, 


१. मा.राज्यपाल तथा कुलपती यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. सह सचिव/उप सचिव (मशि/विशि/ताशि/साशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. निवड नस्ती, मशि-३, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


